RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31732 
Reg . No. MCS/172 /2016-18 


MART 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक २४ ] 


[ पृष्ठे २ 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४ , २०१७ / आश्विन ६-१२ , शके १ ९ ३ ९ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश . 


अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ 


अधिसूचना 
ग्राहक संरक्षण अधिनियम , १ ९ ८६ . 

क्रमांक राग्राप. २०१४ / प्र. क्र . ५८ / ग्रा . सं- २. - महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग चार - अ मध्ये शासन अधिसूचना अन्न , 
नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक . राग्राप -१०१३/ प्र.क्र . १३३/ १३ / ग्रासं -२, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात 
आली आहे. याद्वारे राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेवर काही शासकीय व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत. सद्यस्थितीत 
उर्वरित शासकीय व अशासकीय सदस्यांच्या वर्गवारीपैकी राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेवर शासकीय सदस्यांची खालीलप्रमाणे नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . : 


- 


अ.क्र . 


संवर्ग 


समितीवरील पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


शासकीय सदस्य 


१ 


राज्य विधानमंडळाचे सदस्य , 


सदस्य 


श्री . रविंद्र फाटक , विधानपरिषद, सदस्य , 


. 


१००१-१००२, कार्लाईल , रहेजा गार्डन , एल . बी . एस . मार्ग, ठाणे (प .), ४०० ६०४ . 


२ . 


वरील सदस्यांची नियुक्ती ही खालील अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे 

( १) सदर नियुक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षेकिंवा त्यांच्या सदस्यात्वांची मुदत संपेपर्यंत यापैकी 
जे अगोदर घडेल तोपर्यंत राहील. 


भाग चार - अ -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४ , २०१७/ आश्विन ६-१२, शके १९ ३९ 


( २) राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेची कार्यपद्धती व त्या अनुषंगिक बाबी या महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण नियम , २००० , महाराष्ट्र 
ग्राहक संरक्षण ( सुधारणा ) नियम, २००४ , व महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण ( सुधारणा ) नियम, २०० ९ मधील तरतुदींनुसार अनुसरण्यात 


याव्यात . 


३ . 


सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


भा . बा . पाटील, 


शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


